अधीक्षक अभियंता, नांदेड पाटबंधारे मंडळ, नांदेड 
यांच्या अधिपत्याखालील कार्यकारी अभियंता, विष्णुपुरी 
प्रकल्प विभाग क्र.२, नांदेड व कार्यकारी अभियंता, लेंडी 
प्रकल्प विभाग, देगलूर व त्याअंतर्गतच्या उपविभागीय 
कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ३३८ 
पदांना व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील २० 
पदांना दि.०१/०३/२०२० ते दि.२८/०२/२०२१ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: मुदतवाढ - २०२०/५८७/प्र.क्र.२८१/मोप्र-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०९/११/२०२० 


वाचा:- १ जलसंपदा विभाग, शा.नि.क्र. आढावा-१००२/(३३५/२००२)/आ(प्रशि), दि.०६/०२/२००३. 

२) जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: मुदतवाढ-२०१९/१५४८/प्र.क्र.३९०/मोप्र-२, 
दि.२२/१०/२०१९. 

३) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१२/०२/२०२०. 

४) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.३१/०८/२०२०. 

५ अधीक्षक अभियंता, नांदेड पाटबंधारे मंडळ, नांदेड, यांचे पत्र जा.क्र.नांपाम/आस्था-३/ 
धा-६१६८/१३७०, दि.२७/०२/२०२० व जा.क्र.नांपाम/आस्था-३/धा-६१६८/४६२७, 
दि.१६/१०/२०२० रोजीची पत्रे. 


प्रस्तावना:- 
जलसंपदा विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ येथील दि.०६/०२/२००३ च्या शासन निर्णयान्वये अधीक्षक 

अभियंता, नांदेड पाटबंधारे मंडळ, नांदेड मंडळांतर्गत त्यांच्या अधिपत्याखालील विभाग/ उपविभागातील 
मंजूर असलेल्या नियत अस्थायी आस्थापनेवरील व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांची निर्मिती 
सुधारीत आकृतीबंधानुसार निश्चित करण्यात आली आहे. अधीक्षक अभियंता, नांदेड पाटबंधारे मंडळ, नांदेड 
यांच्या अधिपत्याखालील कार्यकारी अभियंता, विष्णुपुरी प्रकल्प विभाग क्र.२, नांदेड व कार्यकारी अभियंता, 
लेंडी प्रकल्प विभाग, देगळूर व त्याअंतर्गतची उपविभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील 
३३८ पदांना व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील २१ पदांना संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये 
दि.०१/१०/२०१९ ते दि.२९/०२/२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच, यापूर्वी 
आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु, ज्यांचा समावेश आकृतिबंधात करण्यात आलेला 
नाही, अशा अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दि.०१/०३/२०२० ते दि.३१/०८/२०२० पर्यंत 
मुदतवाढ देण्याचे प्राधिकार वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये तसेच दि.०१/०९/२०२० 
ते दि.२८/०२/२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे प्राधिकार वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.४ येथील शासन निर्णयान्वये 
देण्यात आले आहेत. 


संदर्भ क्र.५ येथील प्रस्तावास अनुसरून, सदर पदांना दि.०१/०३/२०२० ते दि.२८/०२/२०२१ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


अधीक्षक अभियंता, नांदेड पाटबंधारे मंडळ, नांदेड यांच्या संदर्भ क्र.५ अन्वये प्रस्तावित केल्यानुसार 
सोबतच्या परिशिष्ट - a व परिशिष्ट - 'ब' मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ३३८ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ - २०२०/५८७/प्र.क्र.२८१/मोप्र-२ 


पदांना (परिशिष्ट-अ) व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील २० पदांना (परिशिष्ट-ब) संदर्भ क्र.३ व ४ येथील 
वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार, दि.०१/०३/२०२० 
ते दि.२८/०२/२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास खालील अटींच्या अधिन राहून मंजूरी देण्यात येत आहे. 


१) उपरोक्त सर्व पदे विभागाने प्रस्तावित केलेल्या कालावधीत कार्यरत असतील. 

२) ही पदे आकृतीबंधानुसार मंजूर असतील व सहा महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी Rat 
नसतील, तसेच पदे व्यपगत झालेली नसतील. 

३) रुपांतरीत आस्थापनेवरील पदे, त्या पदावर कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत चाळू राहतील. 

४ यासर्व पदांच्या पुढील मुदतवाढीचा प्रस्ताव विनाविलंब सादर करावेत. 

4) पुढील प्रस्ताव विहित प्रपत्रात प्रमाणपत्रासह त्या त्या कालावधीच्या दिनांकासहीत सादर 
करण्यात यावे. 


2. सदर पदांच्या वेतनासाठी लागणारा खर्च खालील लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा व त्याखालील 
मंजूर झालेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


नियत अस्थायी आस्थापना :- 


मागणी क्रमांक आय -५, 

४७०१, मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च, 

८०, सर्वसाधारण, 

१९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांतील गुंतवणुका, 

(oy) विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांना भाग भांडवली अंशदान (वेतन), 

(o¥)(04) गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (अनिवार्य) (संगणक 
संकेतांक ४७०१ आय २०४, 

३२, अंड्ादाने. 


रुपांतरीत अस्थायी आस्थापना :- 


मागणी क्रमांक आय -५ , 

४७०१, मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च , 

८०, सर्वसाधारण, 

१९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांतील गुंतवणुका, 

(०२) विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांना भाग भांडवली अंशदान, 

(०२)(०५) गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (उर्वरित महाराष्ट्र) 
(कार्यक्रम) (संगणक संकेतांक ४७०१ एच ८९९), 

५४, गुंतवणूका. 

३. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय, क्र.पदनि २०१६/ प्र.क्र.८ /१६/ आ.पु.क., 

दि.१२/०२/२०२० तसेच शासन निर्णय, क्र.पदनि २०१६/ प्र.क्र.८ /१६/ आ.पु.क., दि.३१/०८/२०२० अन्वये 

प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार आंतरवित्त सल्लागार व उप सचिव यांचे 

सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ १० पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ - २०२०/५८७/प्र.क्र.२८१/मोप्र-२ 


सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२०११०९१७०९५७४२२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने 


Abhay Keshaorao ५०५५०७ 
Yedsikar "nan bores 
(अभय येडसीकर) 
सहपत्र : परिशिष्ट -अ* व -ब? कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत सहपत्रासह, 

१. महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

२. महालेखापाल-२ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

३. कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद. 

४. मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक (लाक्षेवि, जळसंपदा विभाग, औरंगाबाद. 

५. अधीक्षक अभियंता, नांदेड पाटबंधारे मंडळ, नांदेड. 

त्यांना कळविण्यात येते की, प्रस्तुत शासन निर्णयान्वये मंजूरी दिलेल्या 

अधिकारी/कर्मचारी यांच्या व्यतिरिक्त इतर अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन व देयके अदा 
केल्यास तसेच या झासन निर्णयान्वये दिलेल्या मंजूरीचा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षरित्या चुकीचा अर्थ 
लावून अन्य अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन देयके अदा केल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी 
आहरण व संवितरण अधिका-यांवर राहील. त्याचप्रमाणे प्रस्तावात नमूद केलेले लेखाशिर्ष 
बरोबर असल्याची खातरजमा करावी व प्रस्ताव पाठवितांना अचूक लेखाशिर्ष नमूद 
करण्याची दक्षता घ्यावी. 

कार्यकारी अभियंता, विष्णुपुरी प्रकल्प विभाग क्रमांक-२, नांदेड. 

कार्यकारी अभियंता, लेंडी प्रकल्प विभाग, देगलूर, नांदेड. 

वित्त विभाग ( व्यय-१२), मंत्रालय, मुंबई. 

आ-(प्रशि) /अर्थ-१, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०. मोप्र-२ कार्यासन, जलसंपदा विभाग, निवडनस्ती. 


one SG © 


पृष्ठ १० पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ - २०२०/५८७/प्र.क्र.२८१/मोप्र-२ 
परिशिष्ट -- अ 


शासन निर्णय, क्र.मुदतवाढ-२०२०/५८७/प्र.क्र.२८१/मोप्र-२, दिनांक ०९/११/२०२० चे सहपत्र 


दि.०१/०३/२०१२० ते दि.२८/०२/२०२१ या कालावधीसाठी नियत अस्थायी आस्थापनेवरील एकूण 
३३८ पदे 


मंडळाचे नाव : नांदेड पाटबंधारे मंडळ, नांदेड 


अ.क्र. | विभागाचे/उप विभागाचे नावा | अ.क्र. 'पदनाम | पदे | 
es 2. 3. ¥. ण्‌. 
TOT प्रकल्प विभाग क्र.२, नांदेड विभाग व त्या अंतर्गत उपविभाग 
(१ | विष्णुपूरी प्रकल्प विभाग, क्र.२, नां 
१ । कार्यकारी अभियंता 
२ | उप विभागीय अभियंता 
३ | शाखा अभियंता डं 
डु वभागीय लेखापाल 
५ | आरेखक १ 
६ | अनुरेखक g 
७ | प्रथम लिपीव 
८ | वरिष्ठ लिपीव ण 
९ | कनिष्ठ feta डु 
१० | टंकलेखक 3 
११ | भांडारपाल १ 
१२ । सहायक भांडारपाल १ 
१३ | लघु टंकलेखक/ निम्नश्रेणी लघुलेखक रि 
१४ । संगणक १ 
१५ । वाहनचालक g 
१६ । नाईक : 
१७ [RM | 4 
१८ jaar 
wet :-| ३४ 
। १.९_ | विष्णुपूरी प्रकल्प उप विभाग क्र.३, तुप्पा 
१ । उपअभियंता g 
2 | शाखा अभियंता w 
३ | अनुरेखक g 
% । स्थापत्य अभियांत्रिको सहायक डु 
५  । वरिष्ठ लिपीक 
६ । कनिष्ठ लिपीव २ 
७ । टंकलेखक g 
८ | वाहनचालक 
९ [te [| ९ 


पृष्ठ १० पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ - २०२०/५८७/प्र.क्र.२८१/मोप्र-२ 


अ.क्र. | विभागाचे/उप विभागाचे नावा | अ.क्र. 'पदनाम | पदे | 
go [dee 71 | १ 
'एकूण:- | १८ 
१.२ | विष्णुपूरी प्रकल्प उप विभाग क्र. ४, शिराढोण 
१ | उप अभियंता g 
2 | शाखा अभियंता w 
३ | अनुरेखक g 
% । स्थापत्य अभियांत्रिको सहायक डु 
५  । वरिष्ठ लिपीव 
६ । कनिष्ठ लिपीव २ 
७ । टंकलेखक g 
८ | वाहनचालक 
९ |शिपा [| ९ 
१०७ |चोकोदारा / i 7ईइ 2 
'एकूण:- | १८ 
१.३ | विष्णुपूरी प्रकल्प उप विभाग क्र.७, लोहा 
१ | उप अभियंता g 
2 | शाखा अभियंता w 
३ | अनुरेखक g 
४ | aes अभियांत्रिको सहायक डु 
५ | वरिष्ठलिपीव 
६ | कनिष्ठ लिपीव २ 
७ । टंकलेखक g 
८ | वाहनचालक 
९ । शिपाई २ 
go |चोकोदार / /77717श्‍7उक्‍7क्‍०37373उ3 | १ 
WHT :- | ९८ 
१.४ | विष्णुपूरी प्रकल्प उप विभाग क्र.८, मारतळा (मुख्यालय आखाडा बाळापूर) 
१ | उप अभियंता g 
2 | शाखा अभियंता w 
3) | अनुरेखक g 
४ | Caer अभियांत्रिको सहायक v 
५  । aes fers R 
६ । कनिष्ठ लिपीव २ 
७ । टंकलेखक 
८ | वाहनचालक 
९ |शिपा [| ९ 
go |चोकोदार / 773 | ९ 
'एकूण:- | १८ 
१.५ | विष्णुपूरी उप प्रकल्प विभाग, क्र. १०, लोंढेसांवगी 
१ | उप अभियंता g 


पृष्ठ १० पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ - २०२०/५८७/प्र.क्र.२८१/मोप्र-२ 


अ.क्र. 


| विभागाचे/उप विभागाचे नावा 


वव 
a 


'पदनाम 


शाखा अभियंता 


अनुरेखक 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक 


ants लिपीव 


कनिष्ठ लिपीव 


टंकलेखक 


वाहनचालक 


० (९, ७ |: | दा | K | ww 


शिपाई [| 


wo 
° 


pare 


'एकूण:- 


Ql] “०2:०2 0] ~| «| ०००. 


१.द्‌ 


THR उप प्रकल्प विभाग क्र.१९, असरजन 


उप विभागीय अभियंता 


शाखा अभियंता 


अनुरेखक 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक 


वरिष्ठ लिपीव 


कनिष्ठ लिपीव 


टंकलेखक 


वाहनचालक 


>/०| (९ ७6७ | Mm] 7 | K | AU] vw 


शिपाई  7[3_|______| 


wo 
° 


।चोकोदारा । [|| 


'एकूण:- 


| ९.७ 


मध्यम प्रकल्प उप विभाग, क्रमांक ४, fe 


उप अभियंता 


शाखा अभियंता 


अनुरेखक 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक 


ants लिपीव 


कनिष्ठ लिपीव 


टंकलेखक 


वाहनचालक 


ON] 6 | MM] ८ | K | “८७ | “७ | Ww 


शिपाई 1171 


wo 
° 


।चोकोदारा । [|| 


'एकूण:- 


१.८ 


विष्णुपूरी प्रकल्प उप विभाग, क्रमांक ५, कंधार 


१ 


उप अभियंता 


शाखा अभियंता 


अनुरेखक 


स्थापत्य अभियांत्रिको सहायक 


x 
२ 
१: 
र 


वरिष्ठ लिपीव 


पृष्ठ १० पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ - २०२०/५८७/प्र.क्र.२८१/मोप्र-२ 


अ.क्र.| विभागाचे/उप विभागाचे नावा | अ.क्र. 'पदनाम | पदे | 
६ । कनिष्ठ लिपीव २ 
७ । टंकलेखक g 
८ | वाहनचालक 
९ |शिपा [| ९ 
go |चोकोदारा / i | १ 
'एकूण-: | १८ 
१.९ | मध्यम प्रकल्प उप विभाग क्र.२, किनवट 
१ । उप अभियंता g 
2 | शाखा अभियंता w 
3) | अनुरेखक g 
% | aes अभियांत्रिको सहायक डु 
५ | वरिष्ठ लिपीव 
६ | कनिष्ठ लिपीव २ 
७ । टंकलेखक 
८ | वाहनचालक १ 
९ [te [| 
१०७ |चोकोदार / 773 |र्‍ ९ 
'एकूण:- १८ 
वेष्णुपूरी प्रकल्प विभाग, क्रर., नांदेड विभाग व त्या अंतर्गत उपविभाग मिळून १९६ 
एकूण (अ) :- 
ठेंडी प्रकल्प विभाग, देगलूर व त्या अंतर्गत उपविभाग 
२ । लेंडी प्रकल्प विभाग, देगलू 
१  । कार्यकारी अभियंता 
२ | उप विभागीय अभियंता 
३ वभागीय लेखापाल 
४  ।शाखा अभियंता डू 
५ | प्रथम feria 
६ |वरोष्ठलपीक | ७ 
७ । कनिष्ठ लिपीव डु 
८ | लघु टंकलेखक / निम्नश्रेणी लघुलेखक रि 
९ | टंकलेखक 3 
१० | आरेखक 
१९१ | भांडारपाल १ 
१२ । सहायक भांडारपाल १ 
१३ । अनुरेखक g 
१४ । संगणक १ 
१५ । वाहनचालक 
१६ (ARP | ९ 
१७ । शिपाई ष्‌ 


पृष्ठ १० पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ - २०२०/५८७/प्र.क्र.२८१/मोप्र-२ 


अ.क्र. 


| विभागाचे/उप विभागाचे नावा 


अ.क्र. 


शट 


एकुण :- 


२.१ 


sat प्रकल्प उप विभाग क्र.९, इटग्याळ 


उप अभियंता 


शाखा अभियंता 


'वरोष्ठलपौक 1171_|___| 


कनिष्ठ लिपीव 


स्थापत्य अभियांत्रिको सहाय्यक 


टंकलेखक 


अनुरेखक 


वाहनचालक 


>“9०| (९ 6 |. | CO] «K] av] “७ | wo 


शिपाई  73773_3_______| 


wo 
° 


।चोकोदारा [| 


»/० | “० | »/०»| NW] »/०| ०" | A] Ww] K]w~ 


एकुण :- 


“wo 
९* 


२.२ 


डी प्रकल्प उप विभाग क्र.२, इटग्याळ 


उप अभियंता 


शाखा अभियंता 


pete 1171_1______| 


कनिष्ठ लिपीव 


स्थापत्य अभियांत्रिको सहाय्यक 


टंकलेखक 


अनुरेखक 


वाहनचालक 


० | (| ७ | MM) ©] K | Av] “० w 


Re 


wo 
° 


।चोकोदारा [||| 


»/० | “७ | »० | »/०» | »/०| K| | »०5| K]w~ 


एकुण :- 


“wo 
९* 


२.३ 


yet प्रकल्प उप विभाग क्र.३, भक्‍तापूर 


उप अभियंता 


शाखा अभियंता 


'वरोष्ठलपीक 117111 


कनिष्ठ लिपीव 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


टंकलेखक 


अनुरेखक 


वाहनचालक 


>“9० | (९२ 6 | .ती | 7 | 0< | cu] | »० 


शिपाई 171 


wo 
° 


।चोकोदारा 1 1_| 


»/० | “७ | »:०| »/०»| NW! "<< | Dw] KK] ww 


'एकुण :- 


“wo 
९* 


V8 


sat प्रकल्प उप विभाग क्र.४, इटग्याळ 


उप अभियंता 


पृष्ठ १० पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ - २०२०/५८७/प्र.क्र.२८१/मोप्र-२ 


अ.क्र. 


| विभागाचे/उप विभागाचे नावा | 


वव 
a 


'पदनाम 


शाखा अभियंता 


'वरोष्ठलिपीक 1111 | 


कनिष्ठ लिपीव 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


टंकलेखक 


अनुरेखक 


वाहनचालक 


>०| (९ ७6७ |.त्ी | | K | aU] “७ 


शिपाई | 


wo 
° 


pares 


'एकुण:- 


८२८०-०० | ©] «| 0] | «| 


२.५ 


sat प्रकल्प उप विभाग क्र.५, मुखे 


उप अभियंता 


शाखा अभियंता 


'वरोष्ठलपीक 1111 | 


कनिष्ठ लिपीव 


स्थापत्य अभियांत्रिको सहाय्यक 


टंकलेखक 


अनुरेखक 


वाहनचालक 


>“9 | (९२| 6 | MM] ८7 | K| cv] “७ | ww 


Rog = 


wo 
° 


।चोकोदारा 7674 | 


»/० | “५ | »०»| »/० | »/०5| ० | BD] w] K]~ 


'एकुण:- 


“wo 
९* 


२.६८ 


लघु पाटबंधारे उप विभाग, देगलू 


उप अभियंता 


शाखा अभियंता 


'वरोष्ठलपीक 1111 | 


कनिष्ठ लिपीव 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


टंकलेखक 


अनुरेखक 


वाहनचालक 


>०| (९ | 6 |. | .7 | KK] |] vw 


शिपाई | 


wo 
° 


pare 76क्‍4||_____| 


»/० | “७ | »०»| NW] »/०5| K| BD] »० | KK] w 


'एकुण :- 


sat प्रकल्प विभाग, देगलूर विभाग व उप विभाग मिळून एकूण (ब) :- 


नियत अस्थायी आस्थापनेवरील एकूण पदे (अ) + (ब) :- 


येर येर 2s येर 2 येर वेर येर 2s 2k येर येर 2 2k ok 


पृष्ठ १० पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ - २०२०/५८७/प्र.क्र.२८१/मोप्र-२ 


परिशिष्ट - ब 


शासन निर्णय क्रमांक मुदतवाढ-२०२०/५८७/प्र.क्र.२८१/मोप्र-२, दिनांक ०९/११/२०२० चे सहपत्र. 
दि.०१/०३/२०२० ते दि.२८/०२/२०२१९ या कालावधीसाठी रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील २०पदे 


मंडळाचे नाव : नांदेड पाटबंधारे मंडळ, नांदेड 


कार्यकारी अभियंता, विष्णूपुरी प्रकल्प विभाग, क्र.२, नांदेड विभाग व त्या अंतर्गत उपविभाग 


अ.क्र. पदनाम । पदसंख्या Ue धारकाचे नाव | 
दिनांक 
aa 2. 3. v. &, 
सर्वश्री | 
१ । वाहनचालक २ १ | प्रकाश मारोती गडुमवार ३१/०७/२०२० 
२ | शेख खलील शेख अब्दुला ३१/१२/२०२३ 
२ | दगड यंत्र चालक र १ । विष्णु गणपती गाडेकर ३०/११/२०२० 
३ | मिश्रण यंत्र चालक g १ । गोविद पांडूरंग भूते ३१/०७/२०२३ 
४ | कारकून १ |।१ | चक्रधर हनुमंतराव शिंदे ३१/०३/२०२१ 
ष्‌ लिपिक g १ | विनोदकुमार उमाकांतराव जोर ३१/०३/२०२३ 
६ | मुकादम ३  ।१ | अशोक गोविदराव डिकळे ३१/०८/२०२६ 
२ | बाबु fase हंब ३१/०८/२०२२ 
३ | विश्‍वांबर तुकाराम कदम ३१/०१/२०२५ 
७ । मजूर ३ (8 |पोरसाबनबीसाब  ढ।।| २८/०२/२०२३ 
२ | शिवाजी आत्माराम मुंडलीव ३०/११/२०२४ 
3 | शेख कादर शेख यास ३०/०९/२०२७ 
८. |चोकोदारा | 3 |१९_ | रविंद्र रामभाऊ लांडे ३१/०५/२०२३ 
२ । ज्ञानोबा मारोती काँके २१/०५/२०२२ 
३ | शेख युनुस इमामसाब ३१/०७/२०३० 
एकूण :- (अ) gu 
कार्यकारी अभियंता, लेंडी प्रकल्प विभाग, देगळूर व त्या अंतर्गत उपविभाग 
१ | कारकून Q १ | उमाकांत कल्याणराव प ३१/०७/२०२२ 
२ | स्वच्छक g १ | रामा किशन थोरात ३१/०५/२०२२ 
3 | AR २ १ | रामचंद्र मष्णाजी मोतेवाड ३१/०५/२०२४ 
२ | गंगाधर रामन्ना गुंगेवार ३१/०८/२०२१ 
x jure =| ९ १ | बळौराम हनमंत लोहबंदे ३०/०४/२०३० 
'एकूण :- (ब) & 
'एकूण :- (अ) + (ब)) २० 


येर येर येर येर ये वेर येर येर येर येर येर 2k येर ok ok 


पृष्ठ १० पैकी १० 


